परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्‍यातील 
रा.मा.-२५३ ते वालूर ते वलंगवाडी या 


योजनाबाह्य रस्त्याचा ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २८ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/६३२ दि.३१/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचेकडून संदर्भाधीन 
पत्रान्वये परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील रा.मा.-२५३ ते वाळूर ते वलंगवाडी रस्ता हा 
योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रवियो २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त झाला आहे. 

तसेच सदर रस्ता रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत 

जिल्हा परिषद, परभणी यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्‍त रस्ता रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, परभणी यांची मागणी विचारात घेऊन, परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील 
रा.मा.-२५३ ते वाळूर ते वलंगवाडी रस्ता हा योजनाबाह्य रस्ता साखळी क्रमांक ०/०० ते ४/७०० 
(४.७०० कि.मी.) हा योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग क्र.१२४ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१- 
29 मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील परभणी जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२८४३.६९० + ४.७००) 
म्हणजेच २८४८.३९ कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.२१/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७/५१५/.॥8१॥१५॥9.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२८१२४९२८००१८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sw aroo p T 1 ka ram on च our Publé Walls Datel 
Raipure ae 
(स्वरूप रायपुरे) 
उपअभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन. 


gRBe 


a, 
2c1dc4f2e3b8db33e2a8a322ed2dctb496a3a97 175, 
1a33993f9f923cb42f66fb0e5e2c213e8a174114e57cc 


प्रति, 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर 
शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी 
व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास 
सादर करावा) 

२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

४) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नांदेड (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास 
सादर करावा) 

) जिल्हाधिकारी, परभणी. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद परभणी. 

७) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परभणी. 
) 
) 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क VASA, FAH, मुंबई. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


